विभाग प्रमुख, शासकीय तंत्रनिकेतने व 
तत्सम संस्था, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन 
शिक्षक सेवा गट-अ यांच्या बदल्या-२०१९. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : बदली-४३१९/प्र.क्र. ४९/१९/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जुले, २०१९ 


शासन आदेशा : 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मंजूरीने तंत्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या सेवेतील विभाग प्रमुख, शासकीय 
तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था या संवर्गातील नियम ४(५) नुसार केलेल्या बदल्या खालीलप्रमाणे आहेत. 


अ.क्र शासकीय अधिका-याचे नाव कार्यरत संस्था बदलीनंतरची अभिप्राय 
पदस्थापना 
शिन २ ३ a ४| षु 


विभाग प्रमुख, अणुविद्युत अभियांत्रिकी 


१ श्री. गजानन गोविद सराटे शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 


यवतमाळ ( जुने) अमरावती 
२ श्री. यशवंत विठ्ठलराव चव्हाण | शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
उस्मानाबाद कराड 
विभाग प्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी 
३3 | श्री. अनंत पुंडलिक मटाले शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकोय 
यवतमाळ (जुने) वाशिम बदली 
४ श्री. अजय वसंतराव पेडावे शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
विक्रमगड औरंगाबाद 
५. | atl. दुर्गशकुमार चव्हाण शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
अंबड कराड 
& श्री. नितिन गणेड कुलकणी शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
अमरावती पुणे 
विभाग प्रमुख, संगणक अभियांत्रिकी 
७ | att. मिलिदकुमार विनायकराव | शासकोय तंत्रनिकेतन, | शासकौय निवासी प्रशासकीय 
सरोदे यवतमाळ (जुने) महिला तंत्रनिकेतन, बदली 
यवतमाळ 
विभाग प्रमुख, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
८ श्री.मो. नदिम. मो. नईम शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय 
कुरेशी यवतमाळ ( जुने) मुंबई बदली 
९ श्री. नरेंद्र पुरूषोत्तम शिनकर | शासकोय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
नागपूर अमरावती 
१० | श्री. सुरेंद्र रामय्याजी शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
कुकडपवार यवतमाळ (जुने) नागपूर 
११ | श्री. सुधीर प्रल्हाद बाजड शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र राज्य प्रशासकीय 
अमरावती तंत्रशिक्षण मंडळ, बदली 


विभागीय कार्यालय, पुणे 
या पदावर तदर्थ 


शासन आदेडा HATH: बदली-४३१९/प्र.क्र. ४९/१९/तांशि-७ 


अ.क्र. | शासकीय अधिका-याचे नाव कार्यरत संस्था बदलीनंतरची अभिप्राय 
पदस्थापना 
aa 2 3 1 ह| 4 
व्यवस्थेने dat संरक्षित 
करून उपसचिव या 
पदावर 
१२ sf श्री.रेवाराम निंबाजी गिरडकर | शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय 
नागपूर गडचिरोली बदली 
१३ _ | श्री. नामदेव विश्वनाथ राऊत । शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
गडचिरोली नागपूर 
१४ | श्री. राम नाना निबुदे शासकोय तंत्रनिकेतन, | तंत्रशिक्षण विभागीय विनंती बदली 
साकोली कार्यालय, नागपूर येथे 
तदर्थ व्यवस्थेने वेतन 
संरक्षित करून सहाय्यक 
संचाळक या पदावर 
विभाग प्रमुख, विद्युत अभियांत्रिकी 
१५  । श्री. विलास विश्वनाथ सर्वज्ञ शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन , विनंती बदली 
आर्वी नांदेड 
विभाग प्रमुख, औषधनिर्माण शास्त्र 
१६ | श्री. TORT नारायण काणे शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
अमरावती रत्नागिरी 
१७ «| SH. deere रामदास टेनपे । शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
रत्नागिरी अमरावती 
०२. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या विभाग प्रमुखांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व 
दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. विनंती बदली असलेल्या विभाग प्रमुखांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 
०३. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील सुचनांचे काटेकोरपणे 


पालन करावे. 


१) 
२) 


सादर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभाग प्रमुखांनी सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेतून तात्काळ 
त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या संस्थेत रुजू व्हावे. तसेच सर्व संस्थाप्रमुखांनी पर्यायी विभाग प्रमुख 
हजर होण्याची वाट न पाहता बदली झालेल्या विभाग प्रमुखांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

बदली झालेले विभाग प्रमुख त्यांच्या संबंधित संस्थेकडून कार्यमुक्त होऊन रुजु होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना 
विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या विभाग प्रमुखास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षा काळ SoA 
काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित संस्थेचे प्राचार्य यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 
पदस्थापनेत बदल करण्यासंबंधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. बदलीच्या आदेशात 
बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही विभाग प्रमुखाने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास 
असे अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

बदली झालेल्या विभाग प्रमुखांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर करण्यात येऊ 
नये. 

सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या सर्व विभाग प्रमुखांचे 
कार्यमुक्‍ततेच्या दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दि. १५ जुलै, २०१९ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत 
असलेल्या संस्थेने / आस्थापनेवर काढावे. त्यानंतरचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या संस्थेकडून/ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३१९/प्र.क्र. ४९/१९/तांशि-७ 


आस्थापनेकडून काढण्यात येऊ नये. सदर वेतन संबंधित अधिकारी बदलीच्या संस्थेत रुजु झाल्यानंतर 
बदलीनंतरच्या संस्थेने/ आस्थापनेने काढावे. दि.१६ जुलै, २०१९ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या 
संस्थेतील / आस्थापनेतील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना व्यक्‍ती: जबाबदार 
धरण्यात येईल. 

७ बदली झालेल्या विभाग प्रमुखांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्‍तीकरित्या संबंधित संस्था 
प्रमुखांची राहील. जे विभाग प्रमुख त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत त्यांचे विरूध्द तसेच जे 
संस्थाप्रमुख बदली झालेल्या विभाग प्रमुखांना कार्यमुक्त करणार नाहीत त्यांचेविरूध्द, संचालक, तंत्रशिक्षण 
यांनी वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी व आवश्‍यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर 
करावा. तसेच याबाबत कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून ०१ महिन्यांत संचालक, तंत्रशिक्षण 
संचाळनालय यांनी न चुकता या विभागास कळवावा. 


०४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०५१५४०५७३९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
ment Of Maharashtra, ou=Higher And Technical Education 


Ne 
ढा Department, \Code=400032, st=Maharashtra, 
Su | d h ir J ay a S h etty 255420726827 7025fdSe4898b744953b82406ee005963bc456Fe1286216591 748305 


serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9f47816002b4afOffbf1 
Shetty 


11147, cn=Sudhir Jaya She 
Date: 2019.07.05 15:50:07 405'30' 


(सुधीर जया शेट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित विभाग प्रमुख, (प्राचार्य यांचेमार्फत ) 
प्रत: 


-O 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

उप सचिव (तंशि) उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

सर्व उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ विभागीय कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत), 
सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत), 

१०) सर्व प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 

११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 

१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई /बांद्रा, 
) 
) 


“८० A 


SS SBOE AO तट 


शट 


१३) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई / बांद्रा, 

१४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधित जिल्हे ) (तंत्रशिक्षण संचाळनालय यांचेमार्फत ), 
(वरील अ.क्र. 90,99, १२, १३ व १४ यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचे 
ergata दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दि. १५ जुले, २०१९ पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत 
असलेल्या संस्थेमार्फत अदा करावयाचे आहे. सदर सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.) 

१५) निवड नस्ती (तांशि-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


